बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक 
चाचणी प्रयोगशाळांतर्गत प्रयोगशाळांचा खर्च 
भागविण्यासाठी निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पूरक १५१८/प्र.क्र.१३६/१अओ 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २४ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- १) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे क्रमांक :-जा.क्र.कृउस (प्रो/पु.मा. / 
क्र.३६/३०७/२०१८ दिनांक १२.६.२०१८ चे पत्र. 
२) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे क्रमांक :-जा.क्र.कृउस (प्रो/पु.मा. / 
क्र.३६/५४०/२०१८ दिनांक १२.१०.२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात ३ बीज परीक्षण प्रयोगशाळा, ५ खत नियंत्रण प्रयोगशाळा, ४ किटकनाशक चाचणी 
प्रयोगशाळा, 2 foster उर्वरित अंशा तपासणी प्रयोगशाळा व १० जेविक किड नियंत्रण 
प्रयोगशाळा अशा एकूण २४ प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
प्रयोगशाळांचा संगणक खर्च, पुरवठा व सामग्री व प्रायमर्स, केमिकल्स, ofa पेपर, sag पेपर, 
प्रयोगशाळांतील यंत्रांची देखभाल दुरूस्ती, आऊटसोरसिंगद्वारे कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध 
करणे इत्यादी बाबींकरीता लेखाशिर्ष २४०१ ०३०५ (अनिवार्य) मध्ये एकूण रूपये १९२६.३७ लाख 
इतकी तरतूद करण्यात आलेली होती. २१-पुरवठा व सामग्री, ५२-यंत्र सामग्री व साधन सामग्री या 
बाबीकरीता तरतूद कमी असल्याने कृषि आयुक्तालयाने पुरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करून 
देण्याची विनंती केळेली होती. यानुषंगाने वरील उपरोक्त प्रयोगशाळांचा खर्च भागविण्यासाठी सदर 
बाबींकरीता हिवाळी अधिवेशन सन २०१८ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करण्यात आला 
असून सदर निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील बीज परीक्षण प्रयोगशाळा, खत नियंत्रण प्रयोगशाळा, किटकनाऱक चाचणी 
प्रयोगशाळा, किडनाडक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा व जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळांतील 
खर्च भागविण्याकरीता लेखाशिर्ष २४०१ ०३०५ (ae) मधील २१-पुरवठा व सामग्री या 
बाबीकरीता रूपये ७६.१० लक्ष आणि ५२-यंत्र सामग्री व साधन सामग्री या बाबीकरीता रूपये ४४.०५ 
लक्ष अशी एकूण रूपये १२०.१५ लक्ष रकमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 
वित्त विभागाच्या दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ च्या परिपत्रकातील तरतूदींच्या अनुषंगाने प्रयोगशाळांचा 
खर्च भागविण्यासाठी ७० टक्केच्या मर्यादेत २१-पुरवठा व सामग्री या बाबी करीता रू. ५३.२७ लक्ष 
आणि ५२- यंत्रसामग्री व साधन सामग्री करीता रू. ३०.८३ लक्ष असा एकूण रू. ८४.१० लक्ष निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक १५१८/प्र.क्र.१३६/१ओ 


२. सदरचा निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८, दिनांक २७.०७.२०१८ 
आणि दिनांक ५.१२.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३१६/ २०१९/ व्यय १, 
दिनांक ०९.०१.२०१९ रोजी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने काढण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२४१६५७४९३७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade 


U h N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 

MESSI NAlFAYAN carrer poste i 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8e95 
d1969e585fffe, 


र serialNumber=ccbe80fcc6b64503b4e8b 1269bd88d63 1f3f3c2bef6elca 
h a Nn | W a e 70cc9a4e3095401 1f, cn=Umesh Narayan Chandiwade 
Date: 2019.01.24 17:06:45 +05'30' 


(saa चांदिवडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री(कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व विभागीय कृषि सह संचालक. 


. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती, कार्यासन 931, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


